सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १६] 


शनिवार , दिनांक १८ एप्रिल २०१५ : चैत्र २८ , शके १९३७ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नांव 


प्रभाग क्रमांक 


५ . 
६ . 


जिल्हाधिकारी याजंकडून 
वाचा : १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ०२ मे २००८ . 

२) मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश , दि . ५ जून २०१० 
३ ) मुख्याधिकारी, नगरपंचायत केज यांचे पत्र यांचा प्रस्ताव 

क्र . २०१५/निवडणूक / कावि -३८७ , दि . १३ मार्च, २०१५ . 
क्र . २०१५/ जिबी/ डेस्क -१ / एमयुएन / कावि : ज्याअर्थी केज 
नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ मध्ये खर्चाचा हिशोब विहित 
वेळेमध्ये सादर केलेला नसल्याने खालील उमेदवार यांना उपरोक्त 
संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये मुख्याधिकारी , नगरपंचायत , केज यांनी 
सादर केलेले अहवालानुसार व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ पोटकलम ( १ ड ) 
मधील तरतुदी नुसार व मला संदर्भ क्रमांक २ नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधी 
करिता नगरपंचायत सदस्य होण्यासाठी अनर्ह ठरविण्यात आले आहे . 

अनर्ह ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 


लाड संदिपान सोपान 
सत्वधर प्रकाश गंपु 
नियातबी निजामोदीन शेख 
अश्वीनी गणेश भोसले 
शेख सबीयाबी बशीरोदिन 
सपना संतोष शर्मा 
ईनामदार तब्बसुमबेगम मुन्नुमियाँ 
गुंड स्वाती ओमप्रकाश 
सरोज पुरुषोत्तम जाकेटिया 
डांगे संतोष महादेव 
सत्वधर प्रकाश गंपु 
सय्यद आबेदाबी अहमद 
सय्यद इफावदिन मुदस्सीर 
सागर गणेश डिकुळे 
अश्विनी बाबुराव गालफाडे 
हजारे छाया व्यंकटराव 


१७ . 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नांव 


प्रभाग क्रमांक 


उजगरे रोहिणी श्रीकांत 


१९ . 


हजारे अश्वीनी राधेश 


बीड , १७ एप्रिल २०१५ , 


गणेश बालासाहेब दांगट 


०४ 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, बीड 


१ 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


